महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि -१११८ /प्र.क्र. ०१ (भाग-१)/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ जून, २०१८ 


वाचा : शासन आदेशा क्र. कअनि -१११८ /प्र.क्र. ०१/१४-ब, दिनांक २५.०५.२०१८ 
आदेश 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५ मधील तरतूदीनुसार संदर्भाकित दिनांक २५.०५.२०१८ च्या आदेशान्वये 
खालील कक्ष अधिकारी यांची आंतरविभागीय बदली करण्यात आली आहे. सदर बदलीस प्रशासकीय कारणास्तव 
त्यांच्या जागी पर्यायी कक्ष अधिकारी तयार करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून एका वर्षासाठी (दिनांक ३१.०५.२०१९ 
पर्यत) मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | श्री/ | कक्ष अधिकारी सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती नाव विभाग 
षी श्री अ.ग.वैद्य गृह विभाग विजाभज इमाव व विमाप्र 
कल्याण विभाग 


२. ही मुदतवाढ अंतिम स्वरुपाची आहे. गृह विभागाने दिनांक ०१.०६.२०१९ रोजी श्री.अ.ग.वैद्य, कक्ष 
अधिकारी यांना विजाभज इमाव व विमाप्र कल्याण विभागात हजर होण्यासाठी कार्यमुक्त करणे अनिवार्य राहील. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०८१८११३७०५०७ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Gajanan i 
Bhimrao Gurav ee pons 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
१. अ.मु.स./प्रधान सचिव, सर्व संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. (संबंधित मंत्रालयीन 


विभागामार्फत) 
२. सह/ उप सचिव (आस्थापना), सर्व संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
३. निवडनस्ती. 


